महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र०२२२२७९ ४२४० Email ID : home_specialla@maharashtra.gov.in 


क्र.संकिर्ण-१०२०/प्र.क्र.९०/विशा-१अ दिनांक :२४ नोव्हेंबर, २०२० 


विषय :- ६ डिसेंबर, २०२० रोजी परमपुज्य डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६४ व्या 
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मार्गदर्शक सूचना 


परिपत्रक 

कोविड- १९ मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता, या वर्षी ६ डिसेंबर, २०२० 
रोजी परमपुज्य डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६४ व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभुमी, दादर 
येथे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाबाबत खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत 
आहेत :- 

१. राज्यात तसेच मोठ्या शहरांमध्ये अद्यापही कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर आढळून 

येत आहेत. चालू वर्षी कोविड या संसर्गजन्य रोगाचा झालेला प्रादुर्भाव विचारात घेऊन गेल्या सात 

आठ महिन्यात आलेले सर्व धर्मीय सण/उत्सव अत्यंत साध्या पध्दतीने ब लोकांनी एकत्रित न येता 

साजरे केले आहेत. त्यामुळे या वर्षी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा दिनांक ०६ डिसेंबर, २०२० 

रोजीचा महापरिनिर्वाण दिनाचा कार्यक्रम कोविडच्या पार्श्वभुमीवर पुर्ण खबरदारी घेवुन अत्यंत 

साध्या पध्दतीने पार पाडण्यात यावा. 

र. कोविड विषाणुच्या पार्श्वभुमीवर चैत्यभुमी, दादर येथे येण्यावर निबंध असल्याने व 

दादर तसेच महाराष्ट्रातील अन्य रेल्वे स्थानकांबरही गर्दी करण्यास निर्बंध असल्याने शासनातर्फे 

महापरिनिर्वाण दिना निमित्त चैत्यभुमी, दादर येथील कार्यक्रमाचे दुरर्दशनवरुन थेट प्रक्षेपण 

करण्यात येणार असल्याने सर्व अनुयायांनी चैत्यभुमी दादर येथे न येता घरातुनच महामानव 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करावे. 

2. महापरिनिर्वाण दिन हा दिवस भारतीयांसाठी दुःखाचा, गांभिर्याने पालन करावयाचा 

असून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विषयी कृतज्ञता व्यक्‍त करण्याचा दिवस आहे. त्यामुळे 


कोविड संसर्गचा विचार करता महापरिनिर्वाण दिनी सर्व अनुयायांनी विचारपुर्वक व धैर्याने वागावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांक: संकिर्ण-१०२०/प्र.क्र.९०/विशा-१अ 
तसेच घरी राहुनच परमपुज्य डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्याची सर्व अनुयायांना 
विनंती करण्यात यावी. 
¥. महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त परमपुज्य डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन 
करण्याचा कार्यक्रम हा राज्यातील सर्व जिल्हे / तालुके यामध्ये आयोजित करण्यात येत असल्याने 
महापरिनिर्वाण दिनी होणा-या गर्दीवर निबंध घालण्यात यावे. 
ष्‌. कोविड-१९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या नगर विकास विभाग, मदत 
व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महापालिका, पोलीस, 
स्थानिक प्रशासन यांनी वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. 
तसेच या परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष महापरिनिर्वाण दिनाचा कार्यक्रम सुरु होण्याच्या मधल्या 
कालावधीत काही सूचना नव्याने प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५.॥1११1191१५10119.20९0.11 या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०११२५११३५३६६८२९ 


असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


रय . . P ° k b2834da41f68 
Tukaram Kharat ८ nega 


( दि. तु. खरात ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवश्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सर्व मा. महापोर, महानगर पालिका 
१२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


LOA ठ MS 2८ ww 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक: संकिर्ण-९०२०/प्र.क्र.९०/विशा-९अ 


१३. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१५. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१६. सचिव व महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१७. सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका 

१८. सर्व पोलीस आयुक्‍त 

१९, सर्व जिल्हाधिकारी 

२०. सर्व पोलीस अधीक्षक 

२९. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका 

२२. सरचिटणीस, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समिती, दादर, मुंबई. 
२३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


